केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
भुसावळ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(रु. १३६.७४ कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.४१६/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 

२. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 
पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि- ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 

४. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि- ३३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 

५. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२३/प्र.क्र.३३१/नवि- ३३, 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 

६. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: अमृत-२०२४/प्र.क्र.२०१/नवि-३३, 
दिनांक १३ मार्च, २०२४. 

७. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे 
आदेशा क्र. मुअ/नाशिक/चिशा/६०७/२०२४, दिनांक ०१ मार्च, २०२४. 

८. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक १६ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत 
अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. २७७९३ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिळेली 
आहे. यामध्ये भुसावळ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा समावेश असून संदर्भाधिन क्र. ७ 
अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार 
त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक १६ जुले, २०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी दिलेली 
आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.४१६ /नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत भुसावळ नगरपरिषदेच्या रु. १३६.७४ कोटी 
प्रकल्प किंमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रात नमूद 


केल्यानुसार व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग यांनी दिनांक ०१ मार्च, 


२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून या शासन निर्णयाद्वारे 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे : 


(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प | केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे । किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या । (प्रकल्प किंमतीच्या हिस्सा 
३३.३३%) ५१.६७%) (प्रकल्प किंमतीच्या 
१५ %) 
= ae 2 3 8 पु 
माड १३६.७४ ४५.५८ ७०.६५ २०.५१ 
. és 0, 0, 
नगरपरिषद 
०२. भुसावळ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किंमतीचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
Sr. wee द 
No Description Amount in Rs. 
1 Working Survey 500000 
2 Intake well (Dia 6.00 m depth 6.35 m) 2248977 
3 Connecting main (1200 mm dia, L-150 M) 40181202 
4 Inspection well No-1(Dia 4.00 M, Depth - 13.74 M) 2585531 
5 Inspection well No-2 (Dia 4.00M, Depth - 20.11 M) 4114935 
Ea Jack well with overhead double floored Pump House (10 M Dia 
Depth 30.00 M) 43424610 
Raw water Pumping machinery, Vertical Turbine Pumps, Dis- 
‘| 1049496 x 2 Nos. Lph, H-75 M, BHP-884 HP, (442 HP each 3105 
with 50% stand bye) 45905605 
| 8 | Raw water Rising main 800 and 750 mm dia DI K-9 (L-8100 M) 183154337 
| 9 | Pre settling Tank (Cap - 5630000 Liter) 18564083 
10 Water Treatment Plant (Cap-45 MLD) And Recirculation Works 142204124 
11 Pure water Pumping machinery, VT Pumps 38199054 
Z-1 & 2 H-36m HP-90 (1+1), Q=402465 LPH 
Z-3,4,5,6 H-59 m HP-100 (2+1), Q = 289960 LPH 
Z-7,8,9 H-45 m HP-90 (2+1), Q 328100 LPH 
Z-10,11 H-37.00 m HP-75(1+1) Q= 329228 LPH 
12 Pure Water Rising main from WTP to all Zones (250 to 450 mm dia 
DI K-9, L- 14710 m) 222227002 
13 Construction of RCC ESR's(1 No) & Fencing work 28660354 
14 Distribution System (110 to 250 mm HDPE, L=153.438 & 300 and 
500 mm dia DI K- 7, L-2.716, Total Length = 103.438 m) 303691231 
15 MSEDCL Charges for electric supply 
A) Raw water Pumping machinery(Tapi Source) 12091000 
B) Pure water Pumping machinery (Proposed WTP) 9147475 
C) Miscellaneous Works (Approach Road) 19063607 


पृष्ठ६पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.४१६ /नवि-३३ 


a Description Amount in Rs. 
16 Automation 33059818 
17 Trial Run for 3 Months 91722 
Total 1149114667 
18 % GST Charges 206840640 
1% TS Charges 11491147 
Gross Total 1367446454 
Say Rs. 136.74 Cr. 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | दिनांका पासून 
२४ महिने 
०३. भुसावळ नगरपरिषदेच्या सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची Opex किंमत भुसावळ नगरपरिषदेने 


उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी २४ महिने राहील. 


०४. भुसावळ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 

मंजूरी देण्यात येत आहे: - 

४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा भुसावळ नगरपरिषद राहील. 

४.२ प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा भुसावळ नगरपरिषदेमार्फत 
भरण्यात यावा. 

४.३ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार सदर 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.४ सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने विहित केलेल्या सर्व अटींची 
पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

४.५ राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच, या प्रकल्पासाठी डी. आय. पाईप्ससह सर्व 
प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 

४.६ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व 
मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द करणे 
बंधनकारक राहील. 

४.७ सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ दिवसांच्या आत 
देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

४.८ केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची 
(Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान शहरास बंधनकारक 
राहील. 

४.९ निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या मार्गदर्शक 


सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ Yo %) वितरीत 


पृष्ठ६षपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.४१६ /नवि-३३ 


४.१० 


४.११ 


४.१२ 


४.१३ 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य eSATA 
निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक 
स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीशी सांगड (Convergence) 
घालणे आवश्यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत 
करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात येणारा 
निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) आधारित असणार आहे. तसेच, 
सदर कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकरी, भुसावळ 
नगरपरिषद यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यादेश 
निर्गमित केल्यानंतर भुसावळ नगरपरिषदेस वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र 
शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर व 
कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र Saray व त्याप्रमाणात राज्य 
हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या 
प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी केंद्र 
व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात भुसावळ नगरपरिषदेने स्वतंत्र बँक खाते 
उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी 
त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर 
बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र.ग्रापाधो- 
२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद कारणा व्यतिरिक्त वाढ 
झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य 
शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केळे जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प व्यवस्थापन विकास व 
व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 


पृष्ठ६पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.४१६ /नवि-३३ 


४.१७ 


४.१८ 


४.१९ 


४.२० 


४.२१ 


०५. 


प्रति, 


प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व 
देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित 
कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र. ०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद केल्यानूसार 
प्रकल्प व्यवस्थापक Bow अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

भुसावळ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी आवश्‍यक पाणी आरक्षण सक्षम 
स्तरावरुन मंजूर असल्याबाबतची, Caesar आवश्‍यक तरतूद, आवश्‍यक परवानग्या 
घेतल्याची व प्रकल्पातील सर्व उपांगाच्या जागा नगरपरिषदेच्या नावावर व ताब्यात 
असल्याची खातरजमा मुख्याधिकारी, भुसावळ नगरपरिषद यांनी करावी. 

प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे पाणीपुरवठा करावी आकारणी करणेबाबत महासभेची मान्यता घेऊन 


त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात यावी. 
भुसावळ नगरपरिषदेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा इतर कोणत्याही 
योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये 
व्दिरुक्ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
यांची राहील. 
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व 
मार्गदर्शक सुचना भुसावळ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास लागू राहतील. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१९४१५९६०२५ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIKANT 


CHANDRAKA 
NT ANDGE 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ६पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.४१६ /नवि-३३ 


प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, नवी मुंबई. 


. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग. 

. जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, जळगांव. 

. मुख्याधिकारी, भुसावळ नगरपरिषद, भुसावळ. 

. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ६पैकी६ 


